RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ५ ९ ]] 


शुक्रवार, मे १९ , २०१७/ वैशाख २९ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १२८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
७ वा मजला, विस्तारीत , मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ मे २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य , लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम , २०१६. 

क्रमांक अविवि -२०१६ / प्र.क्र .१३० / का .६ . — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र आधार ( वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य , लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित 
वितरण ) अधिनियम, २०१६ ( सन २०१७ चा महा .१७), (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ), याच्या कलम 
३ अन्वये शासनास किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाच्या कोणत्याही अभिकरणास राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमधून किंवा त्यामधून प्राप्त होणाऱ्या 
त्यांच्या भागामधील किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अभिकरणाने उभारलेल्या कोणत्याही निधीमधून रक्कम काढून ज्यांचा संपूर्ण खर्च भागविला 
जातो असे अर्थसहाय्य , वित्तीय लाभ किंवा सेवा मिळण्यासाठीची अट म्हणून, एखाद्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्याच्या प्रयोजनार्थ, अशा व्यक्तीचे 
अधिप्रमाणन करणे किंवा तिने आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा सादर करणे किंवाजिला आधार क्रमांक नेमूनदिलेला नसेल, अशा व्यक्तीच्याबाबतीत , 
त्या व्यक्तीने नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज केलेला असणे आवश्यक करता येईल . अशी तरतूद करण्यात आली आहे . 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या उक्त कलम ३ च्या परंतुकान्वये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की , जर एखाद्या व्यक्तीला आधार 
क्रमांक नेमून दिलेला नसेल तर, त्या कालावधीकरिता सदर व्यक्तीला , अर्थसहाय्य, वित्तीय लाभ किंवा सेवा मिळण्यासाठी ओळख पटविण्याकरिता 
पर्यायी व व्यवहार्य साधनांचा वापर करण्याची संधी देण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४ अन्वये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की , राज्य शासन , या अधिनियमाच्या प्रारंभीच्या 
दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, आणि त्यानंतर वेळोवेळी कलम ३ अनुसार ज्या योजना , अर्थसहाय्य, वित्तीय लाभ व सेवा 
यांचेकरिता असे अधिप्रमाणन किंवा पुरावा आवश्यक केले असेल अशा योजना, अर्थसहाय्य , वित्तीय लाभ व सेवा यांची सूची अधिसूचित करेल; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ३ अनुसार ज्या योजनेसाठी अधिप्रमाणन किंवा पुरावा आवश्यक आहे आणि योजनेचा लाभ मिळण्यासाठीची एक अट 
म्हणून एखाद्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्याच्या प्रयोजनार्थ, उक्त कलमान्वये असलेले अधिप्रमाणन व पुरावा यांची सूची अधिसूचित करणे, 
शासनाला इष्ट वाटते . 


. 


भाग चार - ब - १२८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १९ , २०१७ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ३ ९ 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र शासन , उक्त अधिनियमाची कलमे ३ व ४ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये नमूद केलेल्या योजनांची आणि कलम ३ अनुसार जे अधिप्रमाणन किंवा पुरावा आवश्यक आहे, ती अधिप्रमाणन 
किंवा तो पुरावा यांची उक्त कलमानुसार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठीची एक अट म्हणून, एखाद्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
आवश्यक असेले अनुसूची ब मधील अधिप्रमाणन किंवा पुरावा याची सूची याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 


अनुसूची " अ " 


अ.क्र . 


योजनेचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


व्यवसायीक आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 


अनुसूची " ब " 


ओळखीचे अधिप्रमाणन किंवा पुरावा 


( १) अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, याद्वारे , आधार क्रमांकाचा पुरावा 
सादर करणे किंवा अधिप्रमाणन करणे आवश्यक आहे . 
( २ ) ( एक ) ज्यांची अद्याप आधार क्रमांक मिळण्यासाठी नोंदणी झाली नाही, अशा उक्त योजनांचा लाभ घेण्यास 

इच्छूक 

असलेल्या ज्या 
व्यक्तीने महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य , लाभ आणि सेवा लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम, २०१६ ( सन २०१७ चा महा . १८ ) च्या कलम 
३ च्या तरतुदीनुसार आधार क्रमांक मिळण्यास हक्कदार असल्यास, उक्त योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यापूर्वी आधार क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी नाव 
नोंदणी करणे आवश्यक असेल, अशा व्यक्तींना कोणत्याही आधार नोंदणी केंद्राला, ( http://uidai.gov.in यावर सूची उपलब्ध असलेल्या ) 
किंवा जेथे UIDAI प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या निबंधकाद्वारे आधार नाव नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध केली आहे, अशा जवळपासच्या 
कोणत्याही आधार नाव नोंदणी शिबिराला भेट देता येईल . 

( दोन ) ज्या व्यक्तींना त्यांच्या गटात किंवा तहसील किंवा तालुक्यामध्ये नाव नोंदणी केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे नोंदणी करणे शक्य नसल्यास, 
त्यांना विभागाच्या नामनिर्देशित क्षेत्रिय कार्यालयाकडे किंवा विभागाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही संकेत स्थळावर ( वेब पोर्टलवर ) नाव नोंदणी 
करण्याबाबत विनंती अर्ज नोंदविता येईल . 

( ३ ) उक्त योजनेखाली पात्र व्यक्तीला आधार क्रमांक नेमून देईपर्यंतच्या कालावधीसाठी, उक्त योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तींना लाभ घेण्यासाठी, 
ओळख पटविण्याकरिता पुढील पर्यायी व व्यवहार्य साधनाद्वारे सादर करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येतील 


( एक ) त्याने नाव नोंदविले असल्यास आधार नोंदणी ओळख पावती; किंवा 


( दोन ) वरील परिच्छेद २ च्या उप परिच्छेद ( दोन) मध्ये विनिर्दिष्ट केली असेल, अशा आधार नोंदणीसाठी, पुढीलपैकी कोणत्याही कागदपत्रांसह 
केलेल्या विनंती अर्जाची प्रत : 

( क ) भारताच्या निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र ; किंवा 
( ख ) आयकर विभागाने दिलेले स्थायी लेखा क्रमांक पत्र ( Pan Card ) ; किंवा 
( ग ) पारपत्र ; किंवा 
( घ ) मोटर वाहन अधिनियम , १९ ८८ अन्वये परवाना प्राधिकरणाने दिलेले वाहन प्रमाणपत्र ; किंवा 
( ड ) सरकार नाममुद्रीत पत्रावर राजपत्रित अधिकाऱ्याने दिलेल्या व्यक्तीचे छायाचित्र असणारे ओळख प्रमाणपत्र ; किंवा 
( च ) बँकेची पुस्तिका. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . छ . तडवी, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १९, २०१७/ वैशाख २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
7th floor, Annexe , Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 17th May 2017 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AADHAR ( TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES , BENEFITS AND SERVICES ) 

ACT, 2016 . 


No. MDD - 2016 /C.R.130 /DESK -6.- Whereas section 3 of the Maharashtra Aadhar ( Targeted 
Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services ) Act, 2016 (Mah . XVIII of 2017 ) 
( hereinafter referred to as “ the said Act” ), provides that the State Government or , as the case 
may be , any Agency of the State Government, may , for the purpose of establishing identity of an 
individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is 
incurred entirely by way of withdrawal from , or the receipt therefrom forms part of the 
Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, 
require that such individual undergo authentication , or furnish proof of possession of the Aadhaar 
number or , in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned , such 
individual makes an application for enrolment; 

And whereas , the proviso to the said section 3 of the said Act provides that, till such time an 
Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and 
viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service; 

And whereas , section 4 of the said Act provides that the State Government shall, within a 
period of three months from the date of commencement of this Act and thereafter from time to 
time, notify the list of schemes , subsidies, benefit or services for which such authentication or 
proof is required as per section 3; 

And whereas , the Government considers it expedient to notify the list of schemes for which 
such authentication or proof is required as per section 3 and the authentication or proof required 
as per the said section for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for 
receipt of the benefits of the said Scheme; 

Now , therefore, the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by 
sections 3 and 4 of the said Act hereby notifies the Scheme mentioned in the Schedule ‘ A’appended 
hereto for which authentication or proof is required as per section 3 and the authentication or 
proof of identity specified in Schedule B required as per said section for the purpose of 
establishing identity of an individual as a condition for receipt of the benefit of the said Scheme. 


Schedule A 


Sr. No. 


Name of Scheme 

( 2 ) 


( 1 ) 


1. Scholarship to Minorities Students pursuing Professional and Higher Education . 


Schedule B 


Authentication or proofs of identity 
( 1 ) Every individual desirous of availing benefits under the scheme specified in Schedule ‘ A ’ 
are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar 
authentication . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १९ , २०१७ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ३ ९ 


( 2 ) (i) Any individual, desirous of availing benefits under the said schemes, who is not yet 
enrolled for obtaining Aadhar number shall have to enroll for obtaining Aadhaar number 
before submitting an application for the said scheme in case she / he.is entitled to obtain Aadhaar 
number as per the provisions of section 3 of the Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and 
Other Subsidies, Benefits and Services ) Act, 2016 ,( 18 of 2016 ). Such individuals may visit any 
Aadhaar enrolment center (list available on https://uidai.gov.in ) or special enrolment camp in 
the vicinity wherein Aadhaar enrolment is being facilitated by Registrars appointed by UIDAI. 

( ii ) In case, individuals are not able to enroll due to non -availability of enrolment centres in 
their Block or Tehsil or Taluka, they may register their requests for enrollment to Department s 
designated field offices or any web - portal specified by the Department. 

( 3 ) Till the time Aadhaar number is assigned to the eligible individual benefits under the 
said scheme, shall be given to the eligible individual subject to the production of the following 
alternate and viable means of identification , namely : 

(i) Aadhaar Enrolment ID slip if he had enrolled ; or 

(ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment , as specified in sub - paragraph 
(ii ) of paragraph 2 above alongwith any of the following documents : 

(a ) the voter identity card issued by the Election Commision of the India ; or 

(b ) the Permanent Account Number (PAN ) Card issued by the Income Tax 
Department ; or 

( c ) the Passport ; or 

( d ) the Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles 
Act , 1998 ; or 

(e ) the Certificate of identity having photo of individual issued by a Gazetted officer 
on an official letter head ; or 

(f) Bank Passbook . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. C. TADVI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 

EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


